सरळसेवा, पदोन्नती व प्रतिनियुक्तीने 
नियुक्ती करण्या संदर्भात नियुक्ती प्राधिकारी 
घोषित करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्र.इएसटी -२०१८/प्र.क्र.५४/कार्यासन -२ 
मादाम कामा मार्ग हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २३ सप्टेंबर, २०२४. 
वाचा: १. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.एसआरव्ही-२०१६/प्र.क्र.२९०/कार्या १२, 
दि.१९.११.२०१६. 
२. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.एएससी-१५१७/प्र.क्र.११/१४अ, 
दिनांक १५.०३.२०१८ 
३. विधि व न्याय विभाग , शासन निर्णय क्र.इएसटी -२०१८/प्र.क्र.५४/कार्यासन -२ , vi/ 
दि.२१.०१२.२०२३ 
प्रस्तावना: 
गट-अ आणि गट-ब (राजपत्रित) अधिकाऱ्यांच्या तसेच गट-ब (अराजपत्रित), गट-क आणि गट-ड 
मधील कर्मचाऱ्यांच्या सरळसेवेने, पदोन्नतीने वा प्रतिनियुक्तीने नेमणूका/पदस्थापना करताना संबंधित 
प्रकरणी कोणत्या स्तरावर अंतिम निर्णय घ्यावेत या अनुषंगाने सामान्य प्रशासन विभागाने दिनांक 
१९.११.२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये नियुक्‍ती प्राधिकारी घोषित केलेले आहेत. तसेच गट-ब (अराजपत्रित), 
गट-क आणि गट-ड मधील पदांवर सरळसेवेने, पदोन्नतीने व प्रतिनियुक्तीने करावयाच्या नेमणुका/ 
पदस्थापनेच्या प्रकरणांवर अंतिम निर्णय घेण्यासाठी नियुक्‍ती प्राधिकारी कोण असतील यासंदर्भात संबंधित 
प्रशासकीय विभागांनी पदनिहाय नियुक्ती word पदनाम स्वतंत्र आदेशान्वये घोषित करण्याबाबत 
कळविले आहे. 


सामान्य प्रशासन विभागामार्फत त्यांच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील अधिकारी/कर्मचा-यांच्या 
नियुक्‍ती अनुषंगाने अनुसरण्यात येणारी आजमितीपर्यंतची कार्यपध्दती खालीलप्रमाणे आहे - 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडे सरळसेवा पदांच्या रिक्‍ततेनुसार सामान्य प्रशासन विभागामार्फत 
मागणीपत्र सादर करण्यात येते. मळोआकडून शिफारस प्राप्त झाल्यानंतर विभागांच्या मागणीनुसार 
अधिकारी/कर्मचारी यांचे नियतवाटप साप्रविकडून करण्यात येते. तसेच पदोन्नतीची पदे भरण्याबाबतची 
कार्यवाही नियुक्‍ती प्राधिकारी म्हणून सामान्य प्रशासन विभागामार्फत, सामान्य प्रशासन विभाग/कार्या.१२, 
दिनांक १९.११.२०१६ रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार करण्यात येते. 


तसेच सर्व पदांच्या सरळसेवेने, पदोन्नतीने वा प्रतिनियुक्तीने करावयाच्या 
नेमणुका/पदस्थापना/बदली इ. प्रकरणांवर अंतिम निर्णय घेण्यासाठी सक्षम प्राधिकारी म्हणून बदली 
अधिनियम कलम ६ मधील तरतूदीनुसार, सामान्य प्रशासन विभागाकडून कार्यवाही करण्यात येते. 


सामान्य प्रशासन विभागाच्या आजमितीपर्यंतच्या कार्यपध्दतीनुसार, गट-अ व गट ब राजपत्रित 
पदांवरील अधिका-यांच्या नेमणुका/पदस्थापना/बदली याबाबतची प्रकरणे अंतिम निर्णय घेण्यासाठी 
नियुक्ती प्राधिकारी म्हणून मा.मुख्यमंत्र्यांकडे सामान्य प्रशासन विभागामार्फत सादर केली जातात. 


तथापि, अधिका-यांच्या अन्य आस्थापनाविषयक बाबी उदा.विभागातील अंतर्गत नियुक्‍ती, तक्रारी, 
विभागीय चौकशी, सेवानिवृत्तीविषयक प्रकरणे, सेवाविषयक बाबी (परिक्षेस बसण्यास अनुमती, ना-हरकत 
प्रमाणपत्र) इ.बाबींसंदर्भातील प्रकरणे ते अधिकारी ज्या विभागाच्या आस्थापनेवर कार्यरत आहेत तो विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः इएसटी -२०१८/प्र.क्र.५४/कार्यासन -२ 


प्रकरणपरत्वे सक्षम प्राधिकारी म्हणून विभागाचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव यांच्यामार्फत 
मुख्यमंत्री/विभागाचे प्रभारी मंत्री यांच्याकडे अंतिम निर्णयार्थ सादर करण्याची कार्यवाही करतात. 


अवर सचिव(विधि) गट-अ पदे ही मंत्रालयीन विभागांनी त्यांच्या कार्यालयीन कामकाजासाठी 
त्यांच्या आकृतीबंधावर निर्माण केलेली स्वतंत्र पदे आहेत. अवर सचिव(विधि) ही विधि व न्याय विभागाच्या 
प्रशासकीय नियंत्रणाखालील पदे असून सदर पदे ही निव्वळ मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांचे विधिविषयक 
कामकाज हाताळण्यासाठीच त्या त्या विभागांनी निर्माण केलेली पदे आहेत. 


सामान्य प्रशासन विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्राणाखाळीळ पदांसाठी राबविण्यात येणा-या 
कार्यपध्दतीप्रमाणेच (उपरोक्‍त परिच्छेद क्रमांक २) कार्यपध्दती ही, विधि व न्याय विभागाच्या प्रशासकीय 
नियंत्रणाखालील पदांसाठी विधि व न्याय मार्फत राबविण्यात येते. 


उपरोक्त नमूद केलेल्या वस्तुस्थितीस अनुसरुन, विधि व न्याय विभाग (खुद्द) च्या आस्थापनेवरील 
गट-अ आणि गट-ब (राजपत्रित) तसेच गट-ब (अराजपत्रित, गट-क आणि गट-ड च्या पदांवरील 
सरळसेवेने, पदोन्नतीने वा प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यासंदर्भात, तसेच, विधि व न्याय विभागाच्या 
प्रशासकीय नियंत्रणाखाळील अवर सचिव(विधि) पदांच्या सरळसेवेने, पदोन्नतीने वा प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती 
करण्यासंदर्भात, त्याचप्रमाणे आस्थापनाविषयक/सेवाविषयक बाबींकरीता नियुक्‍ती प्राधिकारी घोषित 
करण्याची बाब विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


सरळसेवा,पदोन्नती व प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्या संदर्भात नियुक्ती प्राधिकारी घोषित 
करण्याबाबतचा विधि व न्याय विभागाचा समक्रमांकाचा दिनांक २१ डिसेंबर, २०२३ रोजीचा शासन निर्णय 
अधिक्रमित करण्यात येत असून सुधारीत शासन निर्णय खालील प्रमाणे आहे - 


2. मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागातील गट-ब(राजपत्रित), गट-ब(अराजपत्रित) व गट-क संवर्गातील 
(वाहनचालक वगळता) इतर सर्व पदांवरील नियुक्त्या या सामान्य प्रशासन विभागामार्फत करण्यात येतात. 
गट-अ आणि गट-ब (राजपत्रित) अधिका-यांच्या तसेच गट-ब(अराजपत्रित), गट-क आणि गट-ड मधील 
कर्मचा-यांच्या सरळसेवेने, पदोन्नतीने वा प्रतिनियुक्तीने नेमणूका/पदस्थापना करताना संबंधीत प्रकरणी 
कोणत्या स्तरावर अंतिम निर्णय घ्यावेत याकरिता सामान्य प्रशासन विभाग/कार्या.१२ यांनी दिनांक 
१९.११.२०१६ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये नियुक्‍ती प्राधिकारी निश्चित केलेले आहेत. 


तथापि, उपरोक्त मंत्रालयीन संवर्गातील कर्मचा-यांच्या अन्य आस्थापनाविषयक बाबी उदा. 
विभागातील Pye foarte चौकशी,सेवानिवृत्तीविषयक प्रकरणे इत्यादी बाबींसंदर्भात अंतिम निर्णय 
घेण्याकरीता नियुक्ती प्राधिकारी हे संबंधित कर्मचारी ज्या विभागाच्या आस्थापनेवर कार्यरत आहेत त्या 
विभागाचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव राहतील असे दिनांक १५.०३.२०१८ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये सामान्य प्रशासन विभाग/का.१४अ यांनी सूचित केलेले आहे. 

त्याअनुषंगाने विधि व न्याय विभाग (खुद्द) च्या आस्थापनेवरील मंत्राळयीन संवर्गातील पदांसाठी 
सेवाविषयक/आस्थापनाविषयक बाबीसंदर्भात खालीलप्रमाणे पदनिहाय “नियुक्ती प्राधिकारी” घोषित 
करण्यात येत आहेत - 


अ.क्र. पदे नियुक्ती प्राधिकारी 


7 मंत्रालयीन संवर्गातील ज्या पदाची वेतनश्रेणी सहाव्या मा.मुख्यमंत्री 

वेतन आयोगानुसार रु.१५६००-३९१०० + गेड पे ६६०० (विधि व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव 
sat आहे, त्या किंवा त्यापेक्षा वरिष्ठ वेतनश्रेणीत वेतन व विधि परामर्शी / प्रधान सचिव व 
घेणारे गट अ मंत्रालयीन संवर्गातील अधिकारी यांच्या वरिष्ठ विधि सल्लागार/सचिव व वरिष्ठ 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः इएसटी -२०१८/प्र.क्र.५४/कार्यासन -२ 


सेवाविषयक/आस्थापनाविषयक बाबी. 


विधि सल्लागार यांचेमार्फत प्रकरणांचे 


सर्व पदे यांच्या सेवाविषयक/आस्थापनाविषयक बाबी. 


सादरीकरण) 
२ 'गट-अ(सहाव्या वेतन आयोगानुसार रु.१५६००-३९१०० + विभागाचे प्रभारी मंत्री. 
TS पे रु.६६०० व त्यापेक्षा वरिष्ठ वेतनश्रेणीतील पदे (विधि व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव 
वगळून) आणि गट-ब (राजपत्रित पदे यांच्या व विधि परामर्शी / प्रधान सचिव व 
सेवाविषयक/आस्थापनाविषयक बाबी. वरिष्ठ विधि सल़्लागार/सचिव व वरिष्ठ 
विधि सल्लागार यांचेमार्फत प्रकरणांचे 
सादरीकरण) 
३ 'गट-ब(अराजपत्रित), गट क (वाहनचालक वगळता) इतर प्रधान सचिव व विधि परामर्शी / प्रधान 


सचिव व वरिष्ठ विधि सछ़ागार/सचिव 
व वरिष्ठ विधि सल्लागार 


3. 


विधि व न्याय विभाग (खुद्द) च्या आस्थापनेवरील (मंत्रालयीन संवर्गा व्यतिरिक्त गट sg गट ब 


(राजपत्रित), गट ब (अराजपत्रित), व गट-क आणि गट डच्या सर्व पदांवरील नियुक्त्या या विधि व न्याय 
विभागामार्फत करण्यात येतात. त्यामुळे विधि व न्याय विभाग (खुद्द) च्या आस्थापनेवरील (मंत्रालयीन संवर्गा 
व्यतिरिक्त) गट अव गट ब (राजपत्रित), गट ब (अराजपत्रित), गट-क आणि गट डच्या सर्व पदांसाठी, तसेच 
सेवाविषयक/आस्थापनाविषयक बाबीसंदर्भात अंतिम निर्णय घेण्यासाठी खालीलप्रमाणे पदनिहाय “नियुक्‍ती 
प्राधिकारी” घोषित करण्यात येत आहेत - 


पदे 


नियुक्ती प्राधिकारी 


ज्या पदाची वेतनश्रेणी सहाव्या वेतन 
आयोगानुसार रु.१५६००-३९१०० + गेड पे 
६६०० अशी आहे, त्या किंवा त्यापेक्षा वरिष्ठ 
वेतनश्रेणीत वेतन घेणारे गट अ चे इतर 
अधिकारी. 


मा.मुख्यमंत्री 

(विधि व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव व विधि 
परामर्श / प्रधान सचिव व वरिष्ठ विधि 
सल्लागार/सचिव व वरिष्ठ विधि सल्लागार 
यांचेमार्फत प्रकरणांचे सादरीकरण) 


गट-अ (सहाव्या वेतन आयोगानुसार 
रु.१५६००-३९१०० + गेड पे रु.६६०० व 
त्यापेक्षा वरिष्ठ वेतनश्रेणीतीळ पदे वगळून) 
आणि गट-ब(राजपत्रित) पदे. 


विभागाचे प्रभारी मंत्री. 

(विधि व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव व विधि 
परामर्श / प्रधान सचिव व वरिष्ठ विधि 
सल्लागार/सचिव व वरिष्ठ विधि सल्लागार 
यांचेमार्फत प्रकरणांचे सादरीकरण) 


गट-ब(अराजपत्रित), गट क (वाहन चालक व 
wae कम मुव्हमेंट किपर) आणि गट-ड 
(हवालदार /नाईक /अलमारी 
परिचर/फायलर/झेरॉक्स ऑपरेटर/रोनियो 
चालक) पदे. 


प्रधान सचिव व विधि परामर्शी / 
प्रधान सचिव व वरिष्ठ विधि सल्लागार/ 
सचिव व वरिष्ठ विधि सल्लागार 


कठ. 


विधि व न्याय विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील व मंत्रालयीन विभागाच्या आकृतीबंधावरील 


सह सचिव(विधि)/उप सचिव(विधि)/अवर सचिव(विधि) या गट अ (राजपत्रित) संवर्गातील पदांवर 
सरळसेवेने, पदोन्नतीने वा प्रतिनियुक्तीने करावयाच्या नेमणुका/बदली/पदस्थापना विधि व न्याय 
विभागामार्फत करण्यात येतात. यानुषंगाने, नियुक्‍ती प्राधिकारी खाळीळप्रमाणे असतील :- 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः इएसटी -२०१८/प्र.क्र.५४/कार्यासन -२ 


पदे 


नियुक्ती प्राधिकारी 


विधि व न्याय विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाळील 
व अन्य मंत्रालयीन विभागाच्या आकृतीबंधावरील सह 
सचिव(विधि)/उप सचिव(विधि)/अवर सचिव(विधि) या 
गट अ (राजपत्रित) संवर्गातील पदांवर सरळसेवेने, 
पदोन्नतीने वा प्रतिनियुक्तीने करावयाच्या 
नेमणुका/बदली/पदस्थापना याबाबतची प्रकरणे तसेच 
त्यानुषंगाने उद्भवणारी सर्व न्यायालयीन प्रकरणे 


मा.मुख्यमंत्री 

(अंतिम निर्णय घेण्यासाठी सक्षम 
प्राधिकारी म्हणून विधि व न्याय विभागाचे 
प्रधान सचिव व विधि परामर्शी /प्रधान 
सचिव व वरिष्ठ विधि सल्लागार/सचिव व 
वरिष्ठ विधि सल्लागार यांचेमार्फत 
मा.मुख्यमंत्री यांच्यास्तरावर प्रकरणांचे 
सादरीकरण करण्यात यावे.) 


विधि व न्याय विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाळील 
व अन्य मंत्रालयीन विभागाच्या आकृतीबंधावरील सह 
सचिव(विधि)/उप सचिव(विधि/अवर सचिव(विधि) या 
गट अ (राजपत्रित) संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या सर्व 
सेवाविषयक/आस्थापनाविषयक बाबी उदा. 
विभागातील नियुक्‍ती, विभागीय चौकशी, 
न्यायालयीन प्रकरणे, सेवानिवृत्तीविषयक प्रकरणे 
इत्यादी तसेच त्यानुषंगाने उद्भवणारी सर्व न्यायालयीन 
प्रकरणे 


मा.मुख्यमंत्री 

(अंतिम निर्णय घेण्यासाठी सक्षम 
प्राधिकारी म्हणून संबंधित अधिकारी ज्या 
विभागाच्या आस्थापनेवर कार्यरत आहेत 
त्या विभागाचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान 
सचिव / सचिव यांचेमार्फत मा.मुख्यमंत्री 
यांच्यास्तरावर प्रकरणांचे सादरीकरण 
करण्यात यावे. ) 


षु ह 
घेतील. 


दु. 


७. 


बदली करण्यासंदर्भात बदली अधिनियमान्वये घोषित 


केलेले सक्षम प्राधिकारी अंतिम निर्णय 


सह सचिव(विधि)/उप सचिव(विधि)/अवर सचिव(विधि) संवर्गातील पदांसंदर्भात सर्व प्रशासकीय 
विभागांनी वरील सूचनांनुसार कार्यवाही करण्याची दक्षता घ्यावी. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www .maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०९२३१७०३३४३८१२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SANJAY DAGADU KHEDEKAR 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME DEPARTMENT, 
2.5.4,.20=a53701d2758331055dd3c46d61518367912b1c64cd218e709c1b4 
de20bdF4f85, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=F754D4BA6FESFOOCOE15635FOFS8C9242CEAD19994FE32A 
K H E D ) E KA R 6EBE261A0E4B1874C, cn=SANJAY DAGADU KHEDEKAR 
Date: 2024.09.23 17:05:55 +05'30! 
(स. द. खेडेकर ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

३. मा.उप मुख्यमंत्री (विधि व न्याय विभाग यांचे खाजगी सचिव 

४. सर्व मंत्रालयीन विभागाचे अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव 
५. सर्व मंत्रालयीन विभाग 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः इएसटी -२०१८/प्र.क्र.५४/कार्यासन -२ 


६. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, alos गोल्ड फिल्ड, प्लॉट नंबर ३४,सरोवर विहार 
समोर, सेक्टर ११,सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई ४००६१४. 

७. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई 

८. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, नागपूर 

९. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१०. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई 

११. सर्व सह/ उप / अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१२. सह सचिव, विधि व न्याय विभाग, नागपूर/औरंगाबाद. 

१३. सामान्य प्रशासन विभाग / कार्या.१२/कार्या १४. 

१४. निवड नस्ती / गोपनीय सहायक. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


